महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित 
के.बी.एच.दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, 
नाशिक या खाजगी वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्थेस 
जिल्हा रूग्णालय, नाशिक येथील १०० खाटा 
शैक्षणिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास परवानगी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - २०१८ /प्र.क्र. २७७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ नोव्हेंबर,२०१८ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-एचएसजी १६९०/प्र.क्र.९६/आरोग्य-३, 
दिनांक-०३.०८.१९९०. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण २०१३/प्र.क्र.३०७/आरोग्य-३, 
दिनांक- 03.02.2093. 

3) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
१/प्रात्य.अनुभव/परवानगी/के.बी.एच.दंत महाविद्यालय रुग्णालय,पंचवटी 
जि.नाशिक/१०७२७-३०/१८, दिनांक-१०.१०.२०१८. 


प्रस्तावना - 
महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित के.बी.एच.दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, नाशिक या 


खाजगी प्रशिक्षण संस्थेस जिल्हा रूग्णालय, नाशिक येथील १०० खाटा शौक्षणिक प्रयोजनार्थ 


अनुभवासाठी वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 
महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित के.बी.एच.दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, नाशिक या 


प्रशिक्षण संस्थेस जिल्हा रूग्णालय, नाशिक येथीळ १०० खाटा सुरुवातीस ३ वर्षाकरीता शौक्षणिक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.२७७/आरोग्य-३, 


प्रयोजनार्थ अनुभवासाठी प्रतिदिन प्रतिखाट रुपये १५०/- इतक्या दराने वापरण्यास या शासन 


निर्णयान्वये खाळील अटी व शातींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे 


१) 


शासन निर्णय, दि.०३.०८.२०१३ नुसार खाटांसाठी आकारावयाचे शुल्क रुपये १५०/- 


प्रतिदिन प्रतिखाटा याप्रमाणे संस्था दर तिमाहीच्या पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या 


आठवडयात,तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी अग्निम स्वरुपात चुकते करील. खाटा 


वापरण्याच्या कालावधीत शासन ठरविल ते सुधारीत शुल्क त्या दिनांकापासून चुकते 


करण्याचे संस्थेवर बंधनकारक राहिल. तसे न केल्यास ही व्यवस्था रद्द करण्यात येईल व 


याबाबतचा शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल. 


उपरोक्त दिनांक ०३.०८.१९९० येथीळ शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या करारपत्राच्या 


विहित नमून्याप्रमाणे संस्थेने उपसंचाळक, आरोग्य सेवा नाशिक यांचे समवेत करारपत्र 


करुन ते नोंदणीकृत करुन घ्यावे व या करारपत्रातील कोणत्याही अटींचे पालन न केल्यास 


किंवा अटीचा भंग झाल्यास ही व्यवस्था रद्द करण्यात येईल व याबाबतचा शासनाचा निर्णय 
अंतिम असेल. 


या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग ह्यांनी 


वेळोवेळी निर्देशीत केल्याप्रमाणे अन्य अटी व शातींचे पालन करणे संस्थेवर बंधनकारक 


राहिल. 


३. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक यांनी विहित अटी व arden afta 


राहून संबंधीत संस्थेकडून करारपत्र करुन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुभवासाठी सुरुवातीस ३ वर्षाकरीता 


खाटांचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२०११ ०२०४५११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.२७७/आरोग्य-३, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
R h ढं Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
0 Ss L a n । DN: CN ss Roekeal Dinesh 


Kadam Patil, C = IN, S = 


D | a e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov = Pubic Hearth 


Department 
Date: 2018.11.28 12:53:33 
+05'30' 


रो.दि.कदम पाटील 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

८. प्राचार्य, महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित के.बी.एच.दंत महाविद्यालय आणि 
रुग्णालय, नाशिक 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


१ 


४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


